१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, वाशिम 
येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत वाढीव 
कामांच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२५९/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २४ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/स्रीरुवाशिमसुधाप्रमा/६२६३-६४/१८, दिनांक ३०.०५.२०१८. 


प्रस्तावना : 


१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, वाशिम येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत वाढीव कामांच्या रुपये 
३४९.०० लक्ष एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशझांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


२. १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, वाशिम येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत वाढीव कामाचे 
अंदाजपत्रक उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उप विभाग, आकोला यांनी तयार केळे आहेत. 
वस्तू व सेवा करा करीता १२ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. इत्यादी तरतूद करण्यात येवून रुपये 
रु.३,८९,६२,८०७/-एवढ्या रकमेच्या खालील प्रमाणे त्याखाळील खालील अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | प्रस्तावित कामे छाननी अंती किंमत 

णि विद्युत उपकेद्र, उच्च दाब, वित्त पुरवठा, व एक्सप्रेस फिडरची | रु.१,०८,२६,७६३/- 
उभारणी 

२ अग्निशमन यंत्रणा रु.१,७४,००,०००/- 
Valet उभारणी २ नग रु.५४,१७,२००/- 

४ वाताणुकुलीत यंत्रणा रु.५३,१८,८४४/- 
एकूण रु.३,८९,६२,८०७/- 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२५९/आरोग्य 3 


अटीव शर्ती :- 


१) 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

सदर कामाची वेगवेगळी निविद न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सदर रक्कमेतून उर्वरीत बांधकामाचा खर्च भागविण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य ARGS HSA या कामांच्या THI 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, वाशिम येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत वाढीव कामावरील खर्च 
मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली 
खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य-( पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय 
व दवाखाने, (१)(अ( पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- 
मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२५९/आरोग्य 3 


४. १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, वाशिम येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत वाढीव कामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 

५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३११२५२२४०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डं Digitally signed by Roshani 
R 0 Ss h a n | Dinesh Kadam Patil _ 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
ढे Patil, C = IN, S = Maharashtra, 0 
D | n e 5 h te Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 
Date: 2018.10.24 12:54:11 


Kadam Patil =» 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, वाशिम 

अधिक्षक, जिल्हा रुग्णालय, वाशिम 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम 
९. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, वाशिम, जि. वाशिम. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. वाशिम. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


